निवडसूची सन २०२०-२१ ने वडस्‌ृ र्च 1 सन २०२०-२१ 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-अ 
संवर्गामध्ये तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 


शासन SRST क्रमांक : आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५१/ई-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: १) महाराष्ट्र शासकीय गट - अव गट - ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१, दिनांक १४ जुले,२०२१ 
२) शासन आदेदा क्रमांक आस्था१५१.क्र.प्र/२०२०-/ई-६, दिनांक ०८०४.२०२१. 
3) शासन आदेशा क्रमांक आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५१/ई-६, दिनांक २७.०८.२०२१ 
४) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (ART), पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/प्र.क्र. 


२१४/२०२०/आ-१, 


दिनांक 


दिनांक १७.०८.२०२१ चे पत्र 


शासन आदेशा :- 


भूमि अभिलेख विभागातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-ब या संवर्गामधून जिल्हा अधीक्षक भूमि 
अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासाठी वरील वाचा येथील अनु. क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये ०५ 
अधिकाऱ्यांना व अनु.क्र. ३ येथील आदेझान्वये ०२ अधिकाऱ्यांना, अशा एकूण ७ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. या पदोन्नतीनुसार निवडसूची सन २०२०-२१ मधील सदर ०७ अधिकाऱ्यांना जिल्हा 
अधिक्षक भूमि अभिलेख गट अ, या संवर्गात (वेतनश्रेणी 5-२० ₹ ५६१००-१७७५००) पुढीलप्रमाणे पदस्थापना 


०३.११.२०२० व क्र.आस्था/प्र.क्र.२६८/२०२१/आ-१, 


देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव ज्येष्ठता पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
क्रमांक 

१ | श्रीम. रोहिणी ANS सागरे ६४ | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोंदिया । रिक्‍त पदावर 
२ श्री. शिवाजी हनुमंत भोसले | ६८ | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वाशिम । रिक्‍त पदावर 
३ श्री. शिवदास सुदाम गुंड ६९ | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ | Rad पदावर 
४ श्री. प्रमोद कृष्णराव ठुबे ७० । जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वर्धा Rea पदावर 
५ श्री. सुनिळ रघुनाथ वाणी ७१ । जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बुलढाणा । रिक्‍त पदावर 
g श्री. प्रमोद तानाजी घाडगे ७४ | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, चंद्रपूर । रिक्‍त पदावर 
७ श्रीमती स्मिता साहिल हाहा | ७५ | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अमरावती | रिक्‍त पदावर 


IRA Bea क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५१/ई-६ 


५. संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर नमूद अधिकाऱ्यांना, पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविलेल्या 
पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधीत अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर 
होण्यासाठी मुळ कार्यालयाने कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे, आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. WT), पुणे यांनी शासनास 
अवगत करावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१७२६२४५४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
राज्यपाल — ta! यांच्या आदेशानुसार व नावाने DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावा pelea rey 
Lf 2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d74962 
0, 


9970f349fc6ed260, 
pseudonym=B37546F6A6BD466ED45270ED708F924F51A07EA8, 
serial Number=C5917E56BODA516AB259D846D5 16CBOS84DCESE 
9A2E73COA35FA47BAB64E8BAA, cn=SANJAY BANKAR 

Date: 2021.08.30 17:27:04 +05'30' 


(संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. रा), पुणे, 

२) उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे.(सर्वसाधारण/भूमापन/ 
एकत्रिकरण/ नागरी भूमापन) (द्वारा जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे) 

३) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर (द्वारा जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (ART), पुणे 


8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/ नागपूर 

4) सर्व संबंधीत अधिकारी (द्वारा जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे 
&) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (महसूल), मंत्रालय, मुंबई -32. 

७) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (महसूल), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

८) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 

९) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


